मागणी क्रमांक के-२ मुख्य लेखाश्ीर्ष “२०४९ व्याज प्रदाने ” 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्‍कम 
प्रत्यार्पित करणेबाबत (भारित) (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(२)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च, २०२० 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०२०/प्र.क्र.३४/उर्जा-३, 
दिनांक ३१.०३.२०२० 


शासन निर्णय- 

सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ व्याज प्रदाने या खाली 
केलेल्या तरतूदीमधून रु.३६५,०३,००,०००/- (रुपये तीनशे पासष्ट कोटी तीन लाख फक्त) पुर्ण रक्‍कम खर्च 
करण्यात आली असून निरंक तरतूद प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव (भारीत)या लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 

बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम तरतूद/ | west | wearer कारणे 
खर्च बचत 
a 1 २ ३ 8 4 

मागणी क्रमांक के-२, मुख्य लेखाशिर्ष | ३६५,०३,०० | 3§4,03,00 र अर्थसंकल्पित 
“२०४९-व्याज प्रदाने”०१ देशांतर्गत पुर्ण रक्‍कम 
RRS व्याज, १०१ बाजारपेठ खर्च करण्यात 
कर्जावरील व्याज, (००) (०१) केंद्र आली आहे. 


शासनाच्या उदय योजनेंतर्गत 
महावितरण कंपनीसाठी उभारलेले 
महाराष्ट्र शासनाचे विशेष कर्ज 
रोख्यावरील व्याज (भारित) (अनिवायी 
(२०४९२५४२), ४५ व्याज 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(२)/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५३०५०८२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Go 


११: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
N h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and 
a n a ५ a 7 e Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7 169861 1123263cde9d32423e9bb73044d91 edOcffad3b6 
267198ee5014159f, 


bs serialNumber=6c39e2858 1 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8clede 
a a fa mM h a Nn e 1730735f604904bf3bb, cn=Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2021.02.04 15:38:55 +05'30' 


(ना.रा.ढाणे) 
झासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व मुंबई yoo ०५१ 

अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


